प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील 
मे.पटले Breed जयताळा, नागपूर व 
मे.पाटील मल्टीपर्पज सर्व्हीसेस, वाठोडा 
नागपूर यांच्या कंत्राटी स्वच्छता सेवेस 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/प्रामरुना/स्वच्छता 
मुदतवाढ/माआ/टे-२/४२२०-२३/२०, दिनांक २८/०९/२०२० 
प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील Aves कॉन्ट्रॅक्टर्स जयताळा, नागपूर व मे.पाटील 


मल्टीपर्पज सर्व्हीसेस, वाठोडा नागपूर यांच्या कंत्राटी स्वच्छता सेवेस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील Aves कॉन्ट्रॅक्टर्स जयताळा, नागपूर व मे.पाटील 


मल्टीपर्पज सर्व्हीसेस, वाठोडा नागपूर यांच्या कंत्राटी स्वच्छता सेवेच्या दिनांक २५ मे, २०१८ च्या 


कार्यादेशास माहे मार्च, २०२० ते माहे डिसेंबर, २०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४३३९३७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


5 3 nj eeVv Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri ५ h C h Q_sHarishchandra Dhuri 
Date: 2020.12.14 


ndra Dhurij 15:03:42 +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचाळक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नागपूर. 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


